महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार-२०२२ वितरण सोहळा 
दुर्घटना- एकसदस्यीय समितीच्या कार्यकक्षेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. मभूपु १२२३/प्र.क्र.३४९/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३ मे, २०२३ 


वाचा : शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,समक्रमांक, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 
शासन निर्णय :- 


उपर्निदिष्ट शासन निर्णयान्वये खारघर, जि. रायगड येथे “महाराष्ट्र भुषण” पुरस्कार 


सोहळ्यानंतर झालेल्या या दुर्दैवी घटनेच्या संदर्भातील वस्तुस्थिती तपासण्याकरीता महसूल 


विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नियुक्‍ती करण्यात 
आली होती. 


सदर एक सदस्यीय समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहीळ :- 


१. घटनेची संपूर्ण माहिती प्राप्त करुन त्याबाबतची वस्तुस्थिती विशद करणे. 


२. सदर पुरस्कार वितरण सोहळयाच्या आयोजनासाठी विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 


यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ६ एप्रिल,२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “स्थानिक 


व्यवस्थापन समिती” गठित करण्यात आलेली होती. सदर समिती मध्ये सहभागी असलेल्या 


यंत्रणांना देण्यात आलेल्या कामाबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेणे. 


३. सदर स्थानिक व्यवस्थापन समितीमध्ये सहभागी असलेल्या यंत्रणांव्दारे दुर्घटना 


झाल्यानंतर त्यांनी तातडीने केलेल्या मदत कार्याची वस्तुस्थिती जाणून घेणे. 


४. भविष्यात SAT प्रकारच्या समारंभाच्या आयोजनाच्या बाबतीत कोणत्या गोष्टींची काळजी- 


दक्षता घ्यावी याबाबत शिफारस करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः AYY १२२३/प्र.क्र.३४९/सां.का.४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०५०३१४४८३२४२२३ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VILAS RAMRAO 


THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.पालकमंत्री, रायगड जिल्हा व ठाणे जिल्हा यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. प्रधान सचिव (सां.का.), मंत्रालय, मुंबई. 

९. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग. 

१०.व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, नवी मुंबई 

११.जिल्हाधिकारी, रायगड 

१२.पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई 

१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड 

१४.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

१५.सह व्यवस्थापकीय संचाळक, सिडको, नवी मुंबई 

१६.आयुक्‍त, महानगरपालिका नवी मुंबई व पनवेल 

१७.उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रायगड 

१९.जिल्हा हाल्यचिकित्सक, रायगड 

२०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रायगड 

२१.जिल्हा माहिती अधिकारी, रायगड 

२२.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम. 
जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

२३.समितीचे सर्व अशासकीय सदस्य (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालयामार्फत) 

२४.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


